अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हयातील युवकांस 
कौशल्य विकास कार्यक्रम योजनेकरीता 
लेखाधिकारी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : निधिवि-२०२१/प्र.क्र. ८९/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग झासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०११/प्र.क्र. ३७/ 
व्यशि-३ दिनांक - ३०.०६.२०११ 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे जा.क्र.का.क्र.१२- 
नियोजन/२०२२-२३/११० दिनांक- २५.०३.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 


दिनांक ३० जून, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हयातील 
युवकांस कौडठल्य विकास कार्यक्रम या योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 
योजना ही केंद्र पुरस्कृत असून केंद्र व राज्य हिस्सा ७५ व २५ टक्के आहे. योजनेंतर्गत गडचिरोली 
जिल्हयातील जिमलगट्टा व गोंदिया या नक्षलग्रस्त जिल्हयात शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने लेखाधिकारी, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ यांना कोषागारातून देयके आहरित करणे 
याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हयातील युवकांस कौशल्य विकास कार्यक्रम या योजनेकरीता 
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार SNA खाते पंजाब नॅशनल बँकेत उघडण्यात आलेले आहे. योजनेचे 
PFMS मध्ये मॅपिंग करण्यात आले असून State Scheme Manager म्हणून सहसचिव यांची PFMS 
मध्ये नोंदणी करण्यात आलेली आहे. सदर योजना Skill Development of Youth In Districts 
Affected By Left Wing Extremism 7101002026 या डिडिओ कोड ला म्हणजेच लेखाधिकारी 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय MH-526 या SNA Scheme Code ला MAP करण्यात 
आलेली आहे. या अनुषंगाने लेखाधिकारी , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई-१ यांना कोषागारातून देयके आहरित करणे याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर योजनेचे नाव, लेखाशिर्ष व उद्दिष्टे खालिलप्रमाणे आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र. ८९/व्यशि-३ 


योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष 


Skill Development of youth in Districts 
affected by Left Wing Extremism (State 
Share) नक्षलग्रस्त भागातील युवकांसाठी 
कौडल्य विकास (राज्य हिस्सा २५% 
लेखाशिर्ष २२३०२४५ उद्दिष्टे ०१, ०६, १०, 
११, १३, IB, २१, २७, २८, 3B, ५२ 


2) Skill Development of youth in 
Districts affected by Left Wing 
Extremism (Central Share) नक्षलग्रस्त 


भागातील युवकांसाठी placa विकास 
(केंद्र हिस्सा) ७५% लेखाशिर्ष 2230A248 
उदिष्टे १३,३४,५२ 


कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारतीचे 


४) कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारतीचे 


बांधकाम करणे औ.प्र. संस्था जिमलगट्टा 


बांधकाम करणे औ.प्र. संस्था जिमलगट्टा 


(राज्य हिस्सा) ४२५०२३४२, आस्थापना खर्च 
६३, आंतरलेखा हस्तांतरणे (४२५०२३५१) व 
(००(०६) हत्यारे व संयत्रे खर्च (कार्यक्रम) 
६३- अंतर लेखा हस्तांतरणे ४२५०२३६९५३ 
मोठी बांधकामे 


(केंद्र हिस्सा) ४२५० २३७८, आस्थापना 
खर्च ६३  आंतरलेखा हतस्तांतरणे 
(४२५०२३८७) व (००(०६) हत्यारे व संयत्रे 
खर्च (कार्यक्रम) अंतर लेखा हस्तांतरणे 
(४२५०२३९६)५३ मोठी बांधकामे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०७१२१५५२१४५१०३ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) १ व २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

मा. मंत्री, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय 
सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MITHUN 
MOHANRAO 
SALUNKHE 


(मिथुन साळुंखे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२१/प्र.क्र. ८९/व्यशि-३ 


८. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

९. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, नागपूर . 

qo. प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जिमलगट्टा, पालांदूर. 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


